40/44 वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची 30 
वर्षे सेवा झालेल्या महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ 
अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्ग यांचे 
पुनर्विलोकनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक-आकृवि-१२२२/प्र.क्र.9१/१५-ओ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० एप्रिल, २०२२. 


संदर्भ:- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, 
दिनांक १० जून, २०१९. 
2) कृषि व पदुम विभाग, शासन आदेशा क्र.कृषिआ-१०२०/प्र.क्र.२८७/१६-अओ, 
दिनांक १२ नोव्हेंबर, २०२०. 
3) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.मकृसे, गट-अ/अकृअ/कृउसं/गट-ब/५०-५५/पुनर्विळोकन/ 
आस्था-१/१४४११, दिनांक १२/०४/२०२२. 
शासन Sear :- 
संदर्भिय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाने शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची वयाच्या ५०/५५ 
वर्षापलीकडे सेवेत राहण्याची पात्रापात्रता आजमविण्याचे निकष विषद केले आहेत. त्याअनुषंगाने संदर्भ क्र.२ अन्वये कृषि 
विभागांतर्गत पुनर्विळोकनास पात्र होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वयाची ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षाची 
सेवा झाल्यावर सेवेत पुढे चाळू राहण्याची पात्रापात्रता अजमाविण्याच्या दृष्टीने पुनर्विलोकन करुन शिफारस करण्यासाठी 
कृषि विभागाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी विभागीय पुनर्विलोकन 
समितीची स्थापना केली आहे. विभागीय पुनर्विलोकन समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, 
अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील खाली नमूद अधिकाऱ्याच्या सेवा विभागीय चौकशीच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहुन 
५०/५५ वर्षाच्या पुढे चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव संवर्ग 


me श्री.मोहन रामभाऊ वाघ महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ, अधिक्षक कृषि अधिकारी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 

असून त्याचा संकेताक २०२२०४२०१७२७१५८८०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 

AMOL NILAKANTH 

SAKHARKAR = 

(अ.नि.साखरकर) 

अवर सचिव. 


Digitally signed by AMOL NILAKANTH SAKHARKAR 
RNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
34c475fb0deSb35a79 1cf69a588F212b260e, 


10C6531A52925E3C8140B1C28DF723D8F006D118C169 
(TH SAKHARKAR 
"30" 


प्रति, 
आयुक्त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
प्रत, 
कृषि सह संचालक (आस्थापना) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
सर्व संबंधित अधिकारी, (द्वारा- कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे). 
सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. निवडनस्ती/१५-अे. 


oc #40 A OO 


